महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या 
वारसांना निवृत्तीवेतन व इतर आर्थिक लाभ... 

वित्तीय वर्ष 2022-2023 मधील ऑक्टोबर, २०२२ ते 
मार्च, २०२३ या ६ महिन्यांकरिता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : बियुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०२२ 
संदर्भ - 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८१४/प्र.क्र.१६/२०१४/३६, 
दि.२१.०४.२०१५. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-२०२२/प्र.क्र.५२/२०२२/२५, 
दि.०६.०४.२०२२. 
४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीयुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६, दि.२२.०४.२०२२. 
५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीयुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६, दि.१८.०५.२०२२. 
६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीयुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६, दि.१४.०७.२०२२. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील १४ हुतात्म्यांच्या लाभार्थ्याना प्रत्येकी रु.१०,०००/- दरमहा 
निवृत्तीवेतन, वार्षिक रु.५००/- प्रवासखर्च व रु.५,०००/- इतर अनुषंगिक लाभ अदा करण्यासाठी "मागणी 
क्र.ए-५, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम - १०२ - 
सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन- (००) (०३) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांचे 
वारसांना निवृत्तीवेतन (२२३५ २४९३)" या लेखाशीर्षाअंतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण 
रु.१७,५७,०००/- एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी माहे एप्रिल, २०२२ या 
एका महिन्याचा खर्च भागविण्याकरीता उपलब्ध झालेल्या अनुदानातून रु.१,४७,०००/-, माहे मे व जून, २०२२ 
या दोन महिन्यांचा निवृत्तीवेतनाचा खर्च भागविण्याकरिता रु.२,८०,०००/- तसेच माहे जुले ते सप्टेंबर, २०२२ 
या तीन महिन्यांचा निवृत्तीवेतनाचा खर्च भागविण्याकरिता रु.३,५९,५००/- इतके अनुदान संबंधीत 
जिल्हाधिकारी यांना अनुक्रमे संदर्भ क्र.४, ५ व ६ येथील दिनांक २२.०४.२०२२, दिनांक १८.०५.२०२२ व दिनांक 
१४.०७.२०२२ रोजींच्या शासन निर्णयांन्वये व पूढील परिच्छेद .2 खालील तक्त्यातील रकाना HY व ५ 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वितरित करण्यात आलेले आहे. 


२. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पिय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण 
प्रणालीद्वारे (बीम्स) माहे ऑक्टोबर, २०२२ ते मार्च, २०२३ या ०६ महिन्यांचे निवृत्तीवेतन वितरित करण्यासाठी 
एकूण रु. ८,७८,५००/-इतके अनुदान बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध झालेले आहे. कोल्हापूर जिल्हयातील ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६ 


लाभार्थ्यांपैको श्री.नागाप्पा यलप्पा चोपडे या लाभार्थ्याचे दिनांक १०.३.२०२२ रोजी निधन झाल्याने कोल्हापूर येथील 
लाभार्थ्याची संख्या आता ९ ऐवजी ८ झाली आहे. या लाभार्थ्यांच्या नावे जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांना एप्रिल, मे व 
जून, २०२२ करिता अदा केलेली रु.३०,५००/- (निवृत्तीवेतन व वार्षिक प्रवास भत्ता) इतको रक्‍कम त्यांचेकडे शिल्लक 
आहे. त्यामुळे उर्वरित ८ लाभार्थ्यांना जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर या तीन महिन्यांकरिता रु.२,४०,०००/- ऐबजी 
रु.२,०९,५००/- इतके अनुदान निवृत्तीवेतनासाठी मंजूर करण्यात आले होते. बी.डी.एस. वर प्राप्त झालेल्या एकूण 
रु.८,७८,५००/- अनुदानातून या योजनेंतर्गत एकूण १३ लाभार्थ्यांना ऑक्टोबर, २०२२ ते मार्च, 2023 या of 
महिन्यांच्या कालावधीकरिता निवृत्तीवेतनासाठी रु.७,८०,५००/- (रुपये सात लाख ऐंशी हजार पाचशे फक्त) 
चे अनुदान संबंधीत ४ जिल्हाधिकारी यांना पुढील तक्त्यातील रकाना क्र.६ मध्ये नमूद केल्यानुसार वितरीत 


करण्यात येत आहे. 
अ. धव सन २०२२-२३ । माहे एप्रिल, Td वृत्तीव एकूण 
क्र. | कार्यालयाचे | एकूण मंजूर | २०२२ साठी (दरमहा (दरमहा रु.१०,०००/- । वितरीत 
नाव अर्थसंकल्पीय | निवृत्तीवेतन व B.20,000/-  । प्रत्येको) ऑक्टोबर, | अनुदान 
(लाभार्थ्यांची अनुदान Tare भत्ता प्रत्येको) मेते  २०२२ते मार्च, २०२३ 
संख्या) करीता वितरीत | सप्टेंबर, २०२२ साठी वितरीत 
केलेले एकूण साठी वितरीत । करावयाचे अनुदान 
(रुपये) अनुदान केलेले अनुदान (९३ लाभार्थी) 
(रुपये) (रुपये) (रुपये) 
(रुपये) 
| 2 | २ 3 v ष्‌ द | के, — a 
१ | मुंबई शहर (२) | ३७६,,५०० ३१,५०० १,५०,००० १,८०,००० | ३,६९,५०० 
२ | काल्हापूर (८) ११२९,५००७, ९४,५०० 8,८९,००० ४,८०,५०० ९,६४,००० 
3 पुणे (१) १२५,५१००७, १०,५०० ७०,००० ६०,००० १,२०,५०० 
ऱ्ढ॑ रत्नागिरी (१) QQ&, LOO, १०,५०० ७०,००० ६०,००० 2,20,400 
एकूण अनुदान | १७,५७,००० १, ४७,००० ६,३९,००० ७,८०,५०० ।१५,६६,५०० 


३. सदर लेखानुदान पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे:- 


१) ऑक्टोबर, २०२२ ते मार्च, 2023 या og महिन्यांचा खर्च संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना 
वितरीत केलेल्या तरतुदीइतक्या मर्यादेत ठेवावा. 


डॉट 


संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उक्त बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून महालेखापाल 


कार्यालयामधील खर्चाच्या नोंदीशी ताळमेळ घालून त्याचे विवरणपत्र सामान्य प्रशासन विभाग/ 
कार्यासन-२५ व वित्त विभाग यांच्याकडे विहित मुदतीत पाठवावे व त्याची प्रत या 


कार्यासनासदेखील पाठवावी. तसेच कुठल्याही परिस्थितीत 


“२२३५२४९३” या 


लेखाशीर्षाखाळीच या रकमा खर्ची पडत असल्याची व त्याबाबत खर्चमेळाद्वारे खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


४. BT STA निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.५२/२०२२/२५, 
दि.०६.०४.२०२२ व वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ मधील 
सूचना विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११०२१७३५३४२७०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by JANA JIVA VALVI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCod: 
t=Mahi 


2.5.4.20=816d3fe4c7042f66b4ac7 3a 1f0087cd8fda3el 15d42dc8b54c0 
783064080९ 


pseudonym=BC7303629AB7AFCAS8CE1 5C55D2BEFE77F3006E6E, 
I Number=FD6F9785FE220B2COF30D422D40 1 E2DFC838A0D9EC6 
21401534F5B36EAF57F26, cn=JANA JIVA VALVI 
Date: 2022.11.02 17:40:52 +05'30' 
(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी रवाना :- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )/ महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 

२. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा), मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (व्यय)/ लेखा व कोषागरे, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई-२३. 

५. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

६. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, त्यांना 
आवश्यक असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

१०. सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


